विधानसभा सार्वत्रिक निवडणुका २०१४ च्या 
कामासाठी नियुक्त केलेल्या पोलीस अधिकारी व 
कर्मचारी यांना पारिश्रमिक/ मानधन देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: निभत्ता-०४१४/ प्र.क्र.६५/विशा-१अ 
दुसरा मजला, मंत्रालय (मुख्य इमारत) 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
नरीमन पॉईंट, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक: २१ मार्च, २०१७. 


प्रस्तावना: 

महाराष्ट्र राज्यात दि. १५ ऑक्टोबर, २०१४ रोजी एकाच टप्प्यात विधानसभा सार्वत्रिक 
निवडणुका झांततेत पार पडलेल्या आहेत. विधानसभा सार्वत्रिक निवडणुकीची अधिसूचना जारी 
झाल्यापासून ते निवडणुकीची प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंतच्या कालावधीमध्ये, पूर्ण वेळ प्रत्यक्ष निवडणुकीच्या 
कामासाठी नियुक्त केलेल्या पोळीस अधिकारी व कर्मचारी यांना निवडणुकीची संवेदनशील, जिकीरीचे 
आणि दगदरगीचे काम अत्यंत परिश्रमपूर्वक व जबाबदारीने पार पाडवे लागले. यास्तव, विधानसभा 
निवडणुका-२०१४ साठी पूर्ण वेळ प्रत्यक्ष निवडणुकीच्या कामासाठी नियुक्‍त केलेल्या पोलीस अधिकारी 
व कर्मचारी यांना पारिश्रमिक / मानधन देण्याबाबतचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. 
शासन निर्णय:- 


महाराष्ट्र राज्यातील विधानसभा सार्वत्रिक निवडणुका-२०१४ ची अधिसूचना जारी 
झाल्यापासून ते निवडणुकीची प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंतच्या कालावधीमध्ये पूर्ण वेळ प्रत्यक्ष निवडणुकीच्या 
कामासाठी नियुक्‍त केलेल्या पोळीस अधिकारी व कर्मचारी यांच्यावर पडळेला निवडणुकीच्या कामाचा 
ताण, कामाची व्याप्ती व कामाचे दिवस इत्यादी बाबी विचारात घेवून सोबत जोडलेल्या परिशिष्ट अव 
ब मधील पोलीस अधिकारी व कर्मचारी यांना, त्यांच्या माहे ऑक्टोबर २०१४ या महिन्यातील ६ व्या 
वेतन आयोगानुसार अनुज्ञेय मूळ वेतन (Basic Pay) + ग्रेड वेतन (Grade Pay) एवढे 
पारिश्रमिक/मानधन म्हणून देण्यास शासनाची मंजूरी देण्यात येत आहे. परंतु, ज्या पोलीस अधिकारी 
व कर्मचारी यांनी एक महिन्यापेक्षा म्हणजे ३० दिवसापेक्षा कमी दिवस निवडणुकीचे काम केळे असेल 
त्यांना, जेवढे दिवस त्यांनी काम केले असेल तेवढ्या दिवसाचे पारिश्रमिक/मानधन देय होईल. ज्या 
पोलीस अधिकारी व कर्मचारी यांनी एक महिन्यापेक्षा म्हणजे ३० दिवसापेक्षा जास्त दिवस निवडणुकीचे 
काम केले असेल त्यांना कमाल एक महिन्याचे वेतन (मूळ वेतन + ग्रेड वेतन) देय होईल. अशी रक्‍कम 
कोणत्याही पोलीस अधिका-यांस / कर्मचा-यास त्यांच्या १ महिन्याच्या वेतनापेक्षा (मूळ वेतन - ग्रेड 
वेतन) जास्त असणार नाही तसेच विधानसभा सार्वत्रिक निवडणुका-२०१४ साठी सदर मानधन हे एका 
अधिका-यास / कर्मचा-यास एकदाच देय होईल. 


२. पोलीस महासंचालक यांच्या अखत्यारीतील घटक कार्यालयातील सोबत जोडलेल्या 
परिशिष्ट-अ मधीळ पोलीस अधिकारी व कर्मचारी यांचे पारिश्रमिक/मानधन यावर होणारा खर्च, 
“मागणी क्र.बी-१, २०५५ पोलीस, (००) १०९ जिल्हा पोलीस, (००) (०१) जिल्हा पोलीस बल, दत्तमत 
(२०५५ ०१६८), (०१) वेतन” या लेखाशीर्षाखाळी सन २०१६-१७ या वित्तीय वर्षातील उपलब्ध 
अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


शासन निर्णय क्रमांकः निभत्ता-०४१४/ प्र.क्र.६५/विशा-१अ 


३. पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई यांच्या अखत्यारीतील घटक कार्यालयातील सोबत 
जोडलेल्या परिशिष्ट-ब मधील पोलीस अधिकारी व कर्मचारी यांचे पारिश्रमिक/मानधन यावर होणारा 
खर्च, मागणी क्र. “बी-१, २०५५ पोलीस, (०२) शहर पोलीस, (०२) (०१) हाहर पोलीस - आस्थापना, 
दत्तमत (२०५५ ००९७) (09) वेतन” या लेखाशीर्षाखाळी सन २०१६-१७ या वित्तीय वर्षातील उपलब्ध 
अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


8, हा शासन निर्णय सामान्य प्रशासन विभागाच्या सहमतीने तसेच वित्त विभागाच्या 
अनौचारीक संदर्भ क्र. २३/१७/व्यय-७, दिनांक १७.०१.२०१७ अन्वये त्या विभागांच्या सहमतीने 
निर्गमित करण्यात येत आहे. 


uy, सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या =www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१७०३२११६३७३२६०२९ असा 
आहे. हा आदेश डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Vijay D Patil 

ee e DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Home, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 

1] ठे ठे | 2.5.4.20=5254aa09c72b0eb445f264826ab10bb4279 
3fc26e3838113296e7ff812051f6f, cn=Vijay D Patil 
Date: 2017.03.21 16:38:32 +05'30' 


(विजय पाटील) 
महाराष्ट्र शासनाचे उपसचिव 
प्रत, 
१. मा. राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, महाराष्ट्र राज्य. 
२. मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव. 
३. सर्व मा. मंत्री / मा. राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव. 
४. महाराष्ट्रातील सर्व मा. संसद सदस्य. 


५. मा. विरोधी पक्ष नेता, विधान सभा / विधान परिषद. 

६. सर्व मा. विधानसभा सदस्य / मा. विधान परिषद सदस्य. 

७. मुख्य सचिव यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 

८. अपर मुख्य सचिव (गृह) यांचे स्वीय सहायक, मुंबई. 

९. पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

१०. प्रधान सचिव व मुख्य निवडणूक अधिकारी, मंत्रालय, मुंबई. 

११. पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई. 

१२. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) / (लेखा व परिक्षा), महाराष्ट्र-१, मुंबई. 
१३. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) / (लेखा व परिक्षा), महाराष्ट्र-२, नागपूर. 
१४. प्रधान सचिव (विशेष), गृह विभाग यांचे स्वीय सहायक. 

. सर्व पोलीस आयुक्त. 


१६. सर्व पोलीस अधीक्षक. 

१७. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई / बांद्रा. 

१८.निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

१९. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी. 

२०. वित्त विभाग, कार्यासन सेवा-९ / व्यय-४, मंत्रालय, मुंबई. 
२१. सामान्य प्रशासन विभाग, का. क्र. ३३, मंत्रालय, मुंबई.१७) 
22. निवडनस्ती (कार्यासन विजा-१ओ). 


-O 
— 
es 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः निभत्ता-०४१४/ प्र.क्र.६५/विजा-१अ 


परिशिष्ट -अ 


पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांच्या अखत्यारील घटक कार्यालयातील पोलीस 
अधिकारी व कर्मचारी यांच्या पारिश्रमिक/मानधनाचे विवरणपत्र. 


हुद्दा एकूण | मूळ वेतन ग्रेड वेतन एकूण 

अधिकारी | (रक्‍कम रु.मध्ये) । (रक्‍कम रु.मध्ये) | (रक्कमरु.मध्ये ) 
पोलीस अधिकारी 
पोलीस महासंचालक | = i ¢0,000/- fF ८०,०००/- 
अपर पोलीस महासंचालक ४ ३,०४,६४०/- हि ३,०४,६४०/- 
विशेष पोलिस महानिरीक्षक & 3,22,0¢0/- ५८,९००/- ३,८०,९८०/- 
पोलीस उप महानिरीक्षक ४ १,८०,७६०/- ३५,६००/- २,१६,३६०/- 
पोलीस अधिक्षक / पोलिस ५३ 93,99,490/- | 5३,५९,९००/-। १७,३१,४७०/- 
उप आयुक्‍त 
अपर पोलीस अधिक्षक २७ ६,१६,५८०/-। '१,७८,२००/- ७,९४,७८०/- 
सहायक WSR आयुक्त/। २३५ ५०,६८,१२१/- | १२,७४,४००/- | ६३,४२,५२१/- 
पोलिस उप अधिक्षक 
पोलीस निरीक्षक ६४३ | १,२८,७२,५६२/- | ३०,८०,०००/- | १,५९,५२,५६२/- 
सहायक पोलीस निरीक्षक ४७७ ७१,१०,७७१/- | २०,९८,७००/-  ९२,०९,४७१/- 
पोलिस उप निरीक्षक ४२४ ५२,८६,०१०/-। १८,०६,०००/-|। ७०,९२,०१०/- 
कार्यालय अधिक्षक शिश २८१४०/- ८६००/- ३६७४०/- 
एकूण (पोलीस अधिकारी) १८७५ | 3,32,89,238/- | ८९,००,३००/- | ४,२१,४१,५३४/- 
पोलीस कर्मचारी 
सहायक पोलीस sr] ४५८ ५७,६७,६७९/- | 92,32,000/- | ६९,९९,६७९/- 
निरीक्षक 
पोलिस हवालदार ११२३ | १,२१,४४,६२३/- | २५,२२,४००/- | १,४६,६७,०२३/- 
पोलीस नाईक १३९१ | १,३१,२६,२०६/-। २९,८३,२००/- | १,६१,०९,४०६/- 
प्रमुख लिपिक Low 99, 840/- ¥,200/- 94, &40/- 
वरिष्ठ श्रेणी लिपिक Q १८,५१०/- ४,८००/- २३,३१०/- 
पोलिस शिपाई १०४८ ७८,३२,०१३/- | १८,८६,०००/-। ९७,१८,०१३/- 
कनिष्ठ श्रेणी लिपिक Q १४,१९०/- ३,८००/- १७,९९०/- 
एकूण (कर्मचारी) ४०२५ ।३,८९,१४,६७१/- |] ८६,३६,४००/- | ४,७५,५१,०७१/- 
एकूण (पोलीस अधिकारी - | ५९०० | ७,२१,५५,९०५/- | १,७५,३६,७००/- | ८,९६,९२,६०५/- 
कर्मचारी) 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः निभत्ता-०४१४/ प्र.क्र.६५/विजा-१अ 


परिशिष्ट -ब 


पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई यांच्या अखत्यारील घटक कार्यालयातील पोलीस अधिकारी व कर्मचारी 
यांच्या पारिश्रमिक/मानधनाचे विवरणपत्र. 


हुद्दा एकूण | मूळ वेतन ग्रेड वेतन एकूण 

अधिकारी | (रक्‍कम रु.मध्ये) | (रक्‍कम रु.मध्ये) | (रक्कमरु.मध्ये ) 
पोलीस अधिकारी 
पोलीस आयुक्त [| (9 ,000/- Le (98 ,000/- 
सह पोलीस आयुक्‍त | 4 | ५५,३२०/- १०,०००/- ६५, ३२०/- 
अपर पोलीस आयुक्‍त ६ २,५५,०८०/- ५३,२००/- ३,०८,२८०/- 
पोलीस उप आयुक्‍त १५ ३,६०,६५०/- ९४,४००/- ४,५५,०५०/- 
सहाय्यक पोलीस आयुक्‍त दि १,५२,९५०/- ३२,०००/- १,८४,९५०/- 
वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक २ ४२,३९०/- १०,०००/- ५२,३९०/- 
पोलीस निरीक्षक ११४ २३,७७,६१०/- ५,६४,६००/-। २९,४२,२१०/- 
सहायक पोलीस निरीक्षक ७९ ११,६३,२८०/- 3,80,000/-] १५,०३,२८०/- 
पोलीस उप निरीक्षक १३३ १६,६१,१८०/- ५,७०,९००/-  २२,३२,०८०/- 
एकूण (पोलीस अधिकारी) ३५७ ६१,४७,४६०/- | १६,७५,१००/-| ७८,२२,५६०/- 
पोलीस कर्मचारी 
सहायक पोळीस उप २६ ३,५६,८३०/- ७२,८००/- ४,२९,६३०/- 
निरीक्षक 
प्रशासकिय अधिकारी | 919,28 0/- ४,४००/- २१,६९०/- 
प्रमुख लिपिक | | १२,७४०/- ४,२००/- १६,९४०/- 
पोलीस हवालदार २२ २,६८,९००/- ५२,८००/- ३,२१,७००/- 
लेखनिक 
पोलीस हवालदार १०४ १२,७९,०७०/-। २,५०,४००/-। १५,२९,४७०/- 
पोलीस नाईक १३५ १५,०३,७८०/- 3,29,§00/-] १८,२५,३८०/- 
पोलीस शिपाई ४०१ ३५,३७,११०/-। ८,२९,२००/-|  ४३,६६,३१०/- 
वरिष्ठ लिपिक ४ 38,820/- ९,६००/- ४९,०२०/- 
कनिष्ठ लिपिक ५ ३२,८४०/- ९,५००/- ४२,३४०/- 
एकूण (कर्मचारी) ६९९ ७०,४७,९८०/-। १५,५४,५००/-। ८६,०२,४८०/- 
एकूण ( पोलीस अधिकारी।) १०५६ |।१,३१,९५,४४०/-। ३२,२९,६००/- | १,६४,२५,०४०/- 
+ कर्मचारी) 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


